आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम 
सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी 
लेखाशीर्ष ४५१५ ००१२ अंतर्गत मंजूर 
अर्थसंकल्पीय तरतुदीचे विधानमंडळ 
सदस्यनिहाय निधी वितरण. 

महाराष्ट्र शासन 

नियोजन विभाग 

शासन निर्णय क्रमांक- स्थाविका-०४२२/प्र.क्र. 43 /का-१४८२, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक- १२ सप्टेंबर, २०२२ 


वाचा:- १) नियोजन विभाग, शासन निर्णय, क्र. स्थाविका-०६१६/प्र.क्र.९६/का.१४८२, दि. १२.७.२०१६ 
२) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि. ४ एप्रिल, २०२२ 
३) नियोजन विभाग, शासन निर्णय समक्रमांक दि. १३.४.२०२२, दि. २१.६.२०२२, 
FE. 22.§.2022 TAF. 92.¢.2022 


शासन निर्णय :- 

“महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक, २०२२” मंजूर झाले असून ते महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या 
अधिसंमतीनुसार महाराष्ट्र अधिनियम क्र. ३० म्हणून, महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग-४, 
दिनांक २८ मार्च, २०२२ यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आले आहे. आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत 
सन 2022-2023 या आर्थिक वर्षाकरिता रु. १४६८.०० कोटी एवढी तरतूद करण्यात आली आहे. 
सदर तरतूदीपैकी आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत दरमहा १० % याप्रमाणे निधी वितरीत 
करण्यास मंजूरी दिलेली आहे. त्यानुसार एप्रिल ते ऑगस्ट, २०२२ या महिन्यांकरिता विद्यमान 
विधानमंडळ सदस्यांचा सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षातील कार्यकाल विचारात घेऊन एकूण 
रु. ६९५६३.७८ लक्ष एवढी रक्‍कम यापूर्वीच संदर्भाधीन क्र. ३ येथील शासन निर्णयांन्वये वितरीत 
करण्यात आला आहे. आता जुले, २०२२ मध्ये निर्वाचित १० विधानपरिषद सदस्यांपैकी ४ विधान 
परिषद सदस्यांना अनुज्ञेय निधी यापूर्वीच वितरीत करण्यात आला आहे. आता उर्वरित ६ विधान 
परिषद सदस्यांनी त्यांचा नोडल जिल्हा घोषित केला असल्याने त्यांना प्रत्येकी रु. १००.०० लक्ष 
याप्रमाणे एकूण रु. ६००.०० लक्ष (सहाशे लक्ष रुपये फक्त) एवढा निधी ats तक्त्यात 
दर्शविल्याप्रमाणे वितरीत करण्यात येत असून सदर निधी संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्या अधिनस्त 
ठेवण्यात येत आहे. 


अ. | नोडल वि.प.स. यांचे नाव कार्यकाळ ।या शासन निर्णयान्वये 
क्र. जिल्हा समाप्तीचा | वितरीत केलेला निधी 
दिनांक (रु. हजारांत) 
ie मुंबई उपनगर | श्री. प्रविण यशवंत दरेकर ०७.०७.२०२८ १००००.०० 
२ मुंबई हहर | श्री. सचिन मोहन अहिर ०७.०७.२०२८ १००००.०० 
3 मुंबई हहर | श्री. श्रीकांत पंडितराव भारतीय ०७.०७.२०२८ १००००.०० 
४ | मुंबई हहर श्री.अशोक अर्जुनराव उर्फ भाई जगताप | ०७.०७.२०२८ १००००.०० 
५ | जळगांव श्री. एकनाथराव गणपतराव खडसे ०७.०७.२०२८ १००००.०० 
६ | सातारा श्री. रामराजे प्रतापरिह निंबाळकर ०७.०७.२०२८ १००००.०० 
एकूण.. ६००००.०० 


शासन निर्णय क्रमांकः स्थाविका-०४२२/प्र.क्र. 43 /का-१४८२, 


२. जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती यांनी नियोजन विभाग, शासन 
निर्णय क्र. स्थाविका-०६१६/ प्र.क्र.९६/ का.१४८२, दिनांक १२ जुले, २०१६ च्या तरतुदींच्या अधीन राहून 
या निधीचे पुढील वितरण तात्काळ करावे तसेच या निधीमधून आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत 
वेळोवळी अनुज्ञेय करण्यात आलेल्या बाबींवरील खर्च खालील ळेखाशीर्षांतर्गग सन २०२२-२३ या 
आर्थिक वर्षामध्ये उपलब्ध तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 

मागणी क्र. ओ-१० 

४५१५- इतर ग्राम विकास कार्यक्रमावरील भांडवली खर्च, 

(००) १०२ सामुहिक विकास 

(००) (०१) आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (४५१५००१२) 

(योजनांतर्गत) (दत्तमत) 

५३- मोठी बांधकामे 


३. हाझासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१८०/२०२२/व्यय-८, 
दि. २७.४.२०२२ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 
छ. महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर हा शासन निर्णय उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०९१२१७४८४२८२१६ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


SANJEEV Bc econ rn cPLA 
HARISHCHANDRA Si uoctimmnomecsercnim, 
DHURI ०102010101 
(सं. ह. धुरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
मा. उप मुख्यमंत्री (नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, 
मा.राज्यमंत्री नियोजन) यांचे खाजगी सचिव 
3 महालेखापाल (लेखापरीक्षा)/ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र मुंबई 
जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, जळगांव व सातारा 
4 उपायुक्‍त (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय, कोंकण, नाशिक व पुणे 
द जिल्हा नियोजन अधिकारी मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, जळगांव व सातारा 
जिल्हा कोषागार अधिकारी मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, जळगांव व सातारा 
९ वित्त विभाग (कार्यासन अर्थ-१६/व्यय-८), 
९ नियोजन विभाग, अर्थसंकल्प कक्ष (का.१४२४), 
१० ग्रंथपाल व संदर्भ अधिकारी, नियोजन विभाग. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


